केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२-२३ 

“व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना घटकांतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/भाग-२/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३. 
३. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१ (५८)/२०२२- 
पीटी, दिनांक १८.०१.२०२३. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्र. कक्ष- 
१/सी/यो/प्र. क्र. २७/जनरल/५८७/२०२२-२३, दि.३१.०३.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ मध्ये “व्याघ्र प्रकल्प* या योजनेअंतर्गत पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, बोर व्याघ्र 
प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण 
घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजनाअंतर्गत रु. ७१५२.७९ लक्ष रक्कमेचा वार्षिक प्रर्वतन 
अहवाल मंजूर केला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने रु. ९८५.७३ लक्षचा प्रथम हप्ता मंजूर केला असून त्या अनुरुप 
राज्य हिस्सा रु. ८०२.४७ लक्ष असा एकूण रु. १७८८.२० लक्ष निधी वितरीत करणे अपेक्षित आहे. 
शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये “व्याघ्र प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, बोर 
व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक कामांकरीता 
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना घटकांतर्गत MH २५५ अंतर्गत रु.१८३.२५८ लक्ष व MH २५३ अंतर्गत रु.१७४.३८२ लक्ष 
निधी क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या 
कार्यबाबींवर खर्च करण्याकरीता सदर योजनेच्या खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. (रु. लाखात) 
Single Nodal Agency (SNA) चा तपशिल SNA खात्यामध्ये | सद्यस्थितीत SNA | एकूण रक्‍कम 
वळती करावयाची । खात्यात जमा 
रक्‍कम असलेली रक्‍कम 
Centre Code and Scheme Name -Project | ७४.७२८ 902.43 923.43 


Tiger (Non-Recurring) (8944) 

MH Code - MH २५५ 

SNA Code - MHNG00049&283 
SNA Account No - 80892402990 
Centre Code and Scheme Name -Project | 922.28& ५२.०८६ १७४.३८२ 
Tiger (Recurring) (९१५५) 

MH Code - MH 243 

SNA Code - MHNG00049&23¢ 
SNA Account No - 80898083033 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/भाग-२/फ-१ 


आ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी Pes प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. त्याकरीता 
३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टांतर्गत उपल्बध असलेल्या निधीचा विनीयोग करण्यात 
यावा. 

सदर IRA निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या 
तपशीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 

इ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र 
शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

ई) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 

उ) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 

२. सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांचा 
DDO Code ४६०१०००७६१ असा आहे. 


आ) 


=a 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- ४४३/२३/व्यय-१४, दिनांक : 
३१.०३.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे असे नमूद करणे अपेक्षित होते. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०६१८३०३४५३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नाहुऐे)₹51- 4 TUKARAM 
SAWARDEKAR 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, मुंबई. 

६. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 

७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 

८. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

९. उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 

१०. कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

११. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१२. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/भाग-२/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०३.३१/प्र.क्र.१०६/भाग-२/फ-१, 
दिनांक :- ३१.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 


CONSOLIDATED TSP 


1st Instalment Actual Release Balance in SNA 
31-Grants-in-aid 


109.955 74.728 35.227 


73.303 0.000 73.303 


Total 183.258 74.728 108.530 


2406 8002 (TSP) 87.191 87.191 0.000 
2406 A011 (TSP) 87.191 35.105 52.086 
Total 174.382 122.296 52.086 


Grand Total | | 357.640 197.024 160.616 


KkKKKKK 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०३.३१/प्र.क्र.१०६/भाग-२/फ-१ 
दिनांक :- 39.03.2023 सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
पेच व्याघ्र प्रकल्प 


APO 4st Actual Balance in 
Budget Head Sanction 24% Instalment Release SNA 


a: ae 

२४०६ १२४२ (General) ३८८.९७० : : 43,330 
२४०६ ५८९१ (SCSP) : (9.98 
२४०६ ASC (TSP) 2 94.238 


२४०६ AI22 (General) ८५.१६५ ५९.६१५ ५९.६१५ 
२४०६ ॥९१७ (5052) ८.५१७ ८.५१७ 
२४०६ Boog (TSP) 49.033 419.033 


ica za 2538 


Central Share Total हिं ७२९.६३० | १८२.४०८ | १८२.४०८ १६१.३४८ २१.०६० 


२४०६ AI (General) 
२४०६ ॥९०८ (SCSP) 
४०६ ॥९९१ (TSP) 


२४०६ AI349 (General) : ८५.१६५ ५९.६१५ १८.२४५ 
२४०६ ७९२६ (SCSP) ८.५१७ 0,000 
२४०६ ७०११ (TSP) १७.०३३ ०.००० 


fea व्यव [१८२७ | ६६९२० 
| १९९९८ | कररत | aware ३ ११५२६ 
|__|_१३२९.६१० | ३३२.४०३ |__३३२.४०१_ | १९६.०७२ १३६.३२९ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/भाग-२/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०३.३१/प्र.क्र. १०६/भाग-२/फ-१, 
दिनांक :- ३१.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 


बार व्याघ्र प्रकल्प 


APO 4st Actual Balance in 
Budget Head Sanction Instalment | Release SNA 


1 छे.| 

२४०६ १२४३ (General) १२६.१६० : : 9G. 44 
२४०६ AC8Y (SCSP) : 2.340 
२४०६ ५९८२ (TSP) , ४.७२८ 


२४०६ १२२ (General) २१७.५७० ५४.३९३ 
२४०६ ९१७ (5052) 
२४०६ 80००२ (TSP) 


क्म ae wa 


| ळक ८५९७३ [७८७३ ७८७ 


२४०६ १०२ (General) . 29.024 
२४०६ ९०८ (SCSP) 
२४०६ ९९१ (TSP) 


२४०६ १३१ (General) २१७.५८० ५४.३९५ 
२४०६ ९२६ (50502) 
२४०६ A074 (TSP) 


= ५३९३ | ७३७३ [| 
_ 309.420 | ७५.४२० (94.892 & (9.929 ८.२२८ 
Grand Total Zz ६४५.४१० | 969.343 | 9§9.342 १४५.२३४ १६.११८ 


KKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/भाग-२/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०३.३१/प्र.क्र. १०६/भाग-२/फ-१, 
दिनांक :- 39.03.2023 सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प 


APO 4st Actual Balance in 
Budget Head Sanction Instalment | Release SNA 


A 

२४०६ १२४३ (General) ६४२.९६० : 992.497 
२४०६ ॥८९१ (SCSP) १६.०७४ 
२४०६ ९८२ (TSP) ३२.१४८ 


१२४.३९९ 
२४०६ १२२ (General) ४५.९६९ ४५.९६९ 
२४०६ AS 49 (SCSP) ६.५६७ ६.५६७ 

२४०६ 8००२ (TSP) १३.१२३४ १३.१३४ 


पट ६५७७ [8७७७ |e 
| सकऊ रक | २२६४७ [१९०७२ ३६३७१ 


२४०६ १०२ (General) ४२८.६४० १०७.१६० ७५.०१२ 9 ७५.०१२ 
२४०६ ७९०८ (5052) १०.७१६ : 90.199 
२४०६ A884 (TSP) 29.832 ; 29.832 
१०७.१६० ; १०७.१६० 
२४०६ 8१३१ (General) र ६५.६६८ ४५.९६९ 
२४०६ 8९२६ (SCSP) ६.५६७ 
२४०६ ॥०११ (TSP) १३.१३४ 


डो ६६७० | १०३८९ | ३५३८१ 
शि ६९१.३१० | १७२.८२८ | १७२.८३० १०.२८९ १६२.५४१ 
Grand Total el १५९६.९५० | 388.232 | ३९९.२४० २००.३५८ १९८.८८२ 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/भाग-२/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०३.३१/प्र.क्र. १०६/भाग-२/फ-१, 
दिनांक :- 39.03.2023 सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 


APO 4st Actual Balance in 
Budget Head Sanction Instalment | Release 


A 

२४०६ १२४३ (General) ४९०.१२२ 922.439 LY (9199 
२४०६ AC84 (SCSP) 92.243 
२४०६ AS C2 (TSP) 28 .40§ 
922.439 


२४०६ १२२ (General) ४२३.९७५ ।१०५.९९४ 
२४०६ AAG (5052) 
२४०६ 80००२ (TSP) 


प पपनस 


Central Share Total शि ९१४.०९७ | २२८.५२४ | २२८.५२४ २०४.४९० २४.०३४ 


२४०६ १०२ (General) २२६.७४८ : 49.929 : 4Y 388 
२४०६ ५१९०८ (SCSP) ८.१६९ ; ८.१६९ 
२४०६ ९९१ (TSP) १६.३३७ : 9&.330 


२४०६ १३१ (General) : १०५.९९४ 
२४०६ AS2& (SCSP) 
२४०६ AF (TSP) 


904.938 2. ९३.६०० 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/भाग-२/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०३.३१/प्र.क्र. १०६/भाग-२/फ-१, 
दिनांक :- ३१.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 


Budget Head 


APO 
Sanction 


२४०६ १२४३ (General) ५५०.८८० 


939.920 


4st 
Instalment 
A 
९६.४०४ 


Actual 
Release 
1 छे.| 
34.898 


(रु. लाखात) 


Balance in 


२४०६ ACS 4 (SCSP) 


93.92 


4 02 


२४०६ ASZ2 (TSP) 


२४०६ १२२ (General) 


१२४.७२२ 


२७.५४४ 
१३७.७२० 


१०.१८४ 


२४०६ 8९१७ (SCSP) 


२४०६ Boo (TSP) 


ai 


928.933 


928.933 


bd १०४९.८१० | 242.843 | २६२.४५३ १७५.६६३ ८६.७९० 


२४०६ १०२ (General) ३६७.२६० 


89.294 


49.848 


२४०६ ९०८ (SCSP) 


0,000 


२४०६ A884 (TSP) 


२४०६ AI39 (General) 


928.933 


0,000 


२४०६ ७९२६ (SCSP) 


२४०६ A044 (TSP) 


KKKKKK 


928.33 


928.093 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


